आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवरील ८९३७ अस्थायी पदांना दि.०१ 
ऑक्टोबर, २०१९ ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२० 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. : अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा :- १. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: अस्थाप- 
२०१९/प्र.क्र.२३/का-७, दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक : प्रशा- 
२०१६/प्र.क्र.०३/का.२(५)/५६८३, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे अधिनस्त कार्यालयातील 
एकूण ८९३७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत संपल्यामुळे आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील 
आदेशान्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील एकूण ८९३७ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयातील अस्तित्वात असलेल्या ८९३७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१९ 
ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
याबाबतचा पदनिहाय गोषवारा सोबतच्या विवरणपत्र अ-१, अ-२, अ-३ व अ-४ मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 


२. सदर ८९३७ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्यांचा खर्च सोबतच्या विवरणपत्र "ब" 
मधील संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


३. सदर area foe वित्त विभागाच्या शासन निर्णय mw पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९१००११५५९१५९३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Yogesh वी... भात 


fafS0ac0e3c1b6570c758525237ee6d89F5 7ad6f8775d3 
4a59d92d913372, 


INumber=77973a624bfd4f8a425ba05be79e2e 1b944af2ef7cf65 
a Wa n 4ef6ed8da70148750e2, Yog A Ss. 
Date: 2019.10.01 16:01:11 +05'30' 


(यो.अ.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे / नागपूर / नाशिक / अमरावती 
, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
११. कक्ष अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. कक्ष अधिकारी (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३. कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवड नस्ती (का.७. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


विवरणपत्र "अ-१" 
शा.नि., आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक अस्थाप-२०१९ /प्र.क्र.२३/का-७, दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९. 


पदांच्या आढाव्यानंतर 
a संवर्ग सुधारित आकृतीबंध नुसार 
मंजूर पदांपैकी अस्थायी 
पदे 
a २ ३ 
jase सह आयुक्त (नियोजन) शा 
२ | प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी २) & 
3 | सहाय्यक आयुक्त 9 
४ | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी सेवा) ४ 
५ | सहाय्यक संचालक (वित्त) ३ 
एकूण वर्ग १ २१ 
६ | सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी १५ 
७ | उप शिक्षणाधिकारी २४ 
८ | कुलप्रमुख 
९ | नियोजन अधिकारी 
| 90 | o | लेखाधिकारी EE का q 
एकूण वर्ग २ &4 
faa q | माध्यमिक मुख्याध्यापक २२१ 
१२ | कनिष्ठ अध्यापक २२१ 
१३ | माध्यमिक शिक्षक ९९९ 
१४ | सहाय्यक शिक्षक १८ 
१५ | पदविधर प्राथ.शिक्षक ७ 
१६ | प्राथमिक शिक्षक १३५६ 
१७ | आश्रमशाळा अधिक्षक २०० 
१८ | चित्रकला शिक्षक २ 
१९ | आश्रमझाळा स्त्री अधिक्षिका Pt qo 
२० | कार्यालय अधिक्षक ७ 
२१ | व.शिक्षण विस्तार अधिकारी ४ 
२२ | सहाय्यक लेखाधिकारी ९ 
२३ | गृहपाल २०५ 
२४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 4 
२५ | शिक्षण विस्तार अधिकारी १६ 
२६ | मुख्य लिपीक शिका काका 
२७ | उपलेखापाल १६ 
२८ । आदिवासी विकास निरिक्षक ______ | ae 
२९ | वरिष्ठ लिपीक ४० 
३० | सांख्यिकी सहाय्यक २६ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


पदांच्या आढाव्यानंतर 
ie संवर्ग सुधारित आकृतीबंध नुसार 
कि मंजूर पदांपैकी अस्थायी 
पदे 
३१ | नर्स २ 
३२ | प्रयोग शाळा सहाय्यक षु 
३३ | कनिष्ठ लिपीक २ 
३४ । लिपीक टंकलेखक ३२९ 
३५ । वाहन चालक नि 
एकूण वर्ग ३ ३८०८ 
३६ | पंपर ऑपरेटर 1 १ | 
३७ | प्रयोग शाळा परिचर २१५ 
३८ | स्वयंपाकी ११४९ 
३९ । शिपाई ४११ 
४० । कामाठी ११३३ 
४१ । चौकीदार २८४ 
४२ | मदतनिस ४ 
४३ | सफाईंगार २०१ 
४४ | अर्धवेळ सफाईगार २४ 
एकूण वर्ग ४ ३४२२ 
एकुण वर्ग १ संवर्ग २१ 
एकुण वर्ग २ संवर्ग ६१ 
एकुण वर्ग ३ संवर्ग ३८०८ 
एकुण वर्ग ४ संवर्ग ३४२२ 
एकुणात एकूण ७३१२ 


३३३ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


विवरणपत्र "अ-२" 


शा.नि., आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक अस्थाप-२०१९ /प्र.क्र.२३/का-७, दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९. 


अ.क्र पदनाम शासन निर्णय =| शासन निर्णण | एकूण 
दिनांक दिनांक २३ 
१८/०६/२०१२ व | जानेवारी २०१४ 
शासन निर्णय अन्वये 
दिनांक नवनिर्मित पदे 
१९/६/२०१२ नव 
निर्मित पदे 
१ सहआयुक्त (शिक्षण) > q q 
२ प्रकल्प अधिकारी षु fF षु 
३3 | सहाय्यक आयुक्‍त (शिक्षणो/सहाय्यक शिका षु 4 
संचालक (शिक्षण) 
एकूण वर्ग-१ 4 द ११ 
४ सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी १० fe 265 = =] qo 
4 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) & १०२ १०८ 
एकूण वर्ग-१ २१ १०८ १२९ 
& सहाय्यक लेखा अधिकारी 4 f= 5 = 4 
9 कार्यालय अधीक्षक १० q ११ 
८ वरिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी ih ११ ११ 
९ संशोधन सहाय्यक १७ fF oo १७ 
१० वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक po ३६ ३६ 
११ शिक्षण विस्तार अधिकारी ६९ १९८ २६७ 
१२ आदिवासी विकास निरीक्षक १५ fF १५ 
१३ उपलेखापाल ५६ शिक आक ५६ 
१४ सांख्यिकी सहाय्यक ७ Fo ७ 
१५ लघुटंकलेखक १५ PF ef १५ 
१६ वरिष्ठ लिपीक १२३ ॥:/ र... १२३ 
१७ लिपीक टंकलेखक ९२ ३९३ ४८५ 
१८ वाहनचालक १९ Fo १९ 
एकूण वर्ग-३ ४२८ ६३९ १०६७ 
१९ शिपाई ८ १०२ ११० 
२० चौकोदार ५ n= क ती 
२१ अर्धवेळ सफाईंगार ४ fF ४ 
एकूणवर्ग४| Ww १०२ ११९ 
एकूणात एकूण ४६६ ८४९ १३१५ 


समी समल 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


विवरणपत्र "अ-३" 


शा.नि., आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक अस्थाप-२०१९ /प्र.क्र.२३/का-७, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१९. 


अ.क्र पदनाम आयुक्तालयाचे | आयुक्तालयाचे आयुक्तालयाचे | एकूण 
पदनिर्मितीचा । पदनिर्मितीचा आदेशा | पदनिर्मितीचा 

आदेश क्र. क्र. शाआशा- आदेश क्र. 

ISAM २०१५/प्र.क्र.७४/ शाआशा- 
२०१५/प्र.क्र.११/ | का.६(२, दिनांक | २०१५/प्र.क्र.७४/ 
का.६(२, दिनांक | २८/०८/२०१५ का.६(२), दिनांक 
१३/०८/२०१५ (मंजुर पदसंख्या) ०३/११/२०१५ 
(मंजुर पदसंख्या) (मंजुर पदसंख्या) 

१ प्राथमिक मुख्याध्यापक २ १ १ 
२ पदवीधर प्राथमिक २ १ q 
शिक्षक 
३ कनिष्ठ लिपीक ॥- 2 : || [10 |: eed poo | 
४ प्रयोगशाळा परिचर | हक | a ae a ee poo | 
षु शिपाई a ec age = [=o 
& स्वयंपाकी २ १ १ 8 
9 कामाठी २ १ १ 8 
सफाईंगार Fo ho ee li "क, _ |) Foo | 
एकूण ८ pF BR a १६ 


सम समल 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


विवरणपत्र "अ-४" 
शा.नि., आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक अस्थाप-२०१९ /प्र.क्र.२३/का-७, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१९. 
अ.क्र पदनाम आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय शेरा 
क्र. शाआश्ा-२०१४/प्र.क्र.३१/का.१३, 
दिनांक ३० मे, २०१६ अन्वये शासकीय 
आश्रमशाळांना सलंग्न माध्यमिकचे वर्ग व 
माध्यमिक आश्रमशाळांना Cem कनिष्ठ 
महाविद्यालयाचे वर्ग सुरु करण्यास व 
त्यासाठी आवश्‍यक पदनिर्मितीस मान्यता 
F माध्यमिक मुख्याध्यापक १२ 
२ माध्यमिक शिक्षक ४८ 
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक ह 
(कला शाखा-१६ वग) 
7 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक गा 
(विज्ञान शाखा-१० वर्ग) 
4 कनिष्ठ लिपिक १२ 
६ ग्रंथपाल (१७ शाळांसाठी) १७ 
शि प्रयोगशाळा सहाय्यक (विज्ञान म 
शाखा-१० वर्ग) 
८ प्रयोगशाळा परिचर १२ 
९ शिपाई १२ 
१० स्वयंपाकी ४१ 
११ कामाठी २४ 
१२ सफाईंगार १२ 
एकूण २९४ 


KKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३ /का-७, 


विवरणपत्र "ब" 


शा.नि., आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक : अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२३/का-७, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१९. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांवरील खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकावयाचा आहे त्या लेखाशिर्षांची यादी 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक टी-२, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ००१-संचालन व प्रशासन, (००) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय, 
(अनिवार्य) (२२२५ १०२५) 


मागणी क्रमांक टी-२, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२, 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१, संचालन व प्रशासन, (००) (०२) प्रादेशिक विकास कार्यालय 
(अनिवार्य) (२२२५ १०३४) 


मागणी क्रमांक टी-२, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२, 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१, संचालन व प्रशासन, (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य) (२२२५ 
१०४३) 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००) (५९) - २७७- शिक्षण, ०१ मागासवर्गीय 
मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतीगृहे सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण -२२२५ डी ७२५. 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२, 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (००) (६०) आश्रमशाळा समुह- २२२५ डी 
७३४. 


मागणी क्रमांक टी-५, २२३०- कामगार व सेवायोजन- जनजाती क्षेत्र उपयोजना-०२, सेवायोजन-१०१, 
सेवायोजन सेवा-(०१) (०१) खास शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना करणे (२२३० ०७५५) 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपाययोजना- राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय (२२२५ १३९३) 


मागणी क्रमांक टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना (०१) (७३) - स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण यासाठी सहाय्यक 
अनुदान २२२५ एफ १२९ 


KKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


